महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक. बीसीएच-२०२२/प्र.क्र.१२४ /शिक्षण-२ 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
मंत्रालय विस्तार,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २५ एप्रिळ,२०२२ 


विषय:- महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम,१९६१ च्या कळम १८२ 

अन्वये जिल्हा परिषदांना वसतिगृहांच्या परीरक्षणासाठी अनुदाने (लेखाशिर्ष २२२५ ०५३९) 

३१, सहायक अनुदाने वेतनेतर या योजनेअंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मंजूर 

तरतुदीच्या ६०% च्या मर्यादेत नऊमाहीकरीता (डिसेंबर,२०२२ अखेर) आवश्‍यक तरतूद 

वितरीत करण्याबाबत.... 

वाचा : वित्त विभाग,शासन परिपत्रक,क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३,दिनांक ४ एप्रिल,२०२२ 
ज्ञापन :- 
महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम,१९६१ च्या कलम १८२ अन्वये जिल्हा 
परिषदांना वसतिगृहांच्या परीरक्षणासाठी अनुदाने (लेखाशिर्ष २२२५ ०५३९ )३१,सहायक अनुदाने वेतनेतर या 
लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी रू.१४० .०० कोटी (अक्षरी रूपये एकडोचाळीस कोटी) 
इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेली आहे. वित्त विभागाने संदर्भिय दिनांक ४ एप्रिल,२०२२ च्या शासन 
परिपत्रकान्वये नऊमाहीकरीता (डिसेंबर,२०२२ अखेर) अनिवार्य व कार्यक्रमाअंतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी 
एकूण वार्षिक तरतुदीच्या go टक्केच्या मर्यादेत वितरीत करण्यास दिलेल्या मान्यतेनुसार सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षात समप्रमाणात निधी वितरीत करण्यास व खर्च करण्यास या ज्ञापनाव्दारे मान्यता देण्यात येत 
आहे:- 
(रूपये हजारात ) 


अ. सन २०२२-२३ At] ६० टक्केच्या | Go टक्केच्या मर्यादेत 
क्र. | लेखाशिर्ष व उद्दिष्ट अर्थसंकल्पीत तरतूद ।मर्यादेत तरतूद | नऊमाहीकरीता 
(हजारात) (हजारात) | (डिसेंबर,२०२२ अखेर) 


समप्रमाणात वितरीत 
करावयाची तरतूद 


(हजारात) 
१ २ 3 छै 4 
ia 2224 0438,39 सहायक | १४००००० हजार ८४०००० हजार ९३३०० हजार 
अनुदाने वेतनेतर 
2: सबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी उपरोक्‍त विवरणातील रकाना क्रमांक ५ मध्ये वितरीत करण्यात 


आलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत खर्च करावा. सदर निधी खर्च झाल्यावर त्याबाबतचे खर्चाचे विवरण व उपयोगिता 
प्रमाणपत्र न चुकता शासनास सादर करावे. तसेच, स्वयंसेवी संस्थांना निधीचे वितरण करताना जिल्हा व 
विभागनिहाय वसतीगृहाची संख्या व वसतीगृहांचे बाबनिहाय प्रलंबित दायित्व विचारात घेऊन त्यानुसार निधी 
वितरीत करण्याची दक्षता घेण्यात यावी.तसेच,निधी वितरणाबाबत प्रादेशिक असमतोल होणार नाही, याची 
काटेकोरपणे काळजी घ्यावी. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीसीएच-२०२२/प्र.क्र.१२४ /शिक्षण-२ 


३ उपरोक्त योजनेअंतर्गत चाळू आर्थिक वर्षातील खर्चाचे तसेच मागील खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे 
नियंत्रक अधिकारी यांनी तपासण्याच्या अधीन राहून निधी खर्च करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकाऱ्यांची 
राहील.तसेच,वित्तीय नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका यानुसार वेळोवेळी वित्त विभागाने निर्गमित 
केलेल्या अटी व शर्तीनुसार सदर निधी खर्च करून कोणतीही वित्तीय अनियममितता होणार नाही,याची दक्षता 
घेण्याची जबाबदारी SYA, VAST कल्याण आयुक्‍तालय,पुणे यांची राहिल. 


8, सदर ज्ञापन हे वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३,दिनांक ४ 
एप्रिल,२०२२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


टु. सदर ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, 
त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०४२६११४८३७६४२२ असा आहे. हे ज्ञापन डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
ANIL KONDAJI Oe F शिवा, oC. AKTEEAD 


2.5.4.20=9004dcdaa635070d60922aaa5dec8888d343a47356798e6c9Cf27e4353 
१60९51, postalCode=400032, st=M 


AHIRE —— 
(अ.कों.आहिरे) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. SQA, GAT कल्याण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
२. महालेखापाल,१ व २ (लेखा व अनुज्ञेयता ),महाराष्ट्र,मुंबई / नागपूर 
३. महालेखापाल १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
४. वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थ-३), मंत्रालय, मुंबई 
५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
६. प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण सर्व 
७. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी सर्व 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. निवडनस्ती (शिक्षण-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


